अखिळ भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
अभ्यासक्रम बंद करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२१/प्र.क्र.०८/तांशि-४, 
खो.क्र.४४१, चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ : १ सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दळूिलीयांचे 
एफ पत्र क्र.वेस्टर्न/१-३५०८२२८६७३/२०१८/ईओए, दि.१०/०४/२०१८ 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२०/४७, 
दि. १५/०१/२०२१. 


शासन निर्णय: 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी उपरोक्‍त संदर्भ १ येथील 
दि.१०/०४/२०१८ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी 
त्यांच्या संदर्भ 2 येथील दि.१५/०१/२०२१ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, ४१८७- 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग अँड रिसर्च, नागपूर या संस्थेतील 
खालील अभ्यासक्रम शौक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून बंद करण्यास तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अभ्यासक्रमाचे नाव प्रवेशा क्षमता 
| a | एम.टेक.हिट पावर इंजिनिअरींग १८-० 
२ | एम.टेक. कॉम्प्युटर USS डिझाईन मॅन्युफक्चरर अंड SICA |  १८-० 
३ | एम.टेक. कॉम्प्युटर सायन्स अंड इंजिनिअरींग २४-० 
४ | एम.टेक.पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स अड पॉवर सिस्टीम २४-० 
५ | बी.ई. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरींग ६०-०0 
६ | बी.ई.इलेक्ट्रॉनिक्स अंड कम्युनिकेशन इंजिनिअरींग ६०-०0 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२१०२२२१५१०१३५५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY AUDUMBAR 
DHARURKAR 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.०८/तांशि-४ 


AD 


oC 


) 
) 
) 
) 


Cc 
ae 


&) 


(9) 


८) 


8) 


सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर 

कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंवेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे. 

कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग अँड रिसर्च, नागपूर (तंत्र 
शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ 
वा मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली ११०००१. 

सहाय्यक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्य बळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षण विभाग), नवी दिल्ली. 

विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय 
कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डिंग, दुसरा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


